अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, 
रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व मंडळाच्या अधिनस्त 
असलेल्या २ विभागीय कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२२ 
ते २८.०२.२०२३ कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०६.१०.२०२२ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.४९/२२/लाक्षेवि (आस्था),दि.३०/०३/२०२२ 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१८/०८/२०२२ 
३. अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे 
पत्र जा.क्र.रपांम/आ-५/३११९/३४८४, दि.०५/०८/२०२२ व दि. २७/०९/२०२२. 


प्रस्तावना - 

अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी व त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या (२) कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी (३) कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग 
पाटबंधारे विभाग, अंबडपाळल व (४ मंडळ कार्यालयांतर्गतची अधिसंख्य पदे या कार्यालयांतील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ 
ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे 
मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३८ पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती 
केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे 
मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३८ 
पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 
जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे मंडळ कार्यालय 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


व त्याअंतर्गत २ विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३८ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि. 
०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


दि. ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी मुदतवाढ 
er नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी मुख्य Sari g उपलेखा 
गक, Osa आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील मुदतवाढ शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 

aa ? 2 & Y 

१ | अधीक्षक अभियंता , 
रत्नागिरी पाटबंधारे १४ |= | 
मंडळ  कुवारबांव, 
रत्नागिरी मागणी क्र.आय-३ 

२ । कार्यकारी अभियंता, ७९ २९ ce मोठे व मध्यम 
रत्नागिरी पाटबंधारे पाटबंधारे, 
विभाग. रत्नागिरी ८०-सर्वसाधारण 

००१, संचालन व प्रशासन, 

3 कार्यकारी ग्र : (०४ परिरक्षण आस्थापना 
अभियंता,सिंधुदुर्ग (०४)(०२)अधीक्षक अभियंता 
पाटबंधारे विभाग, कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
AISA eS रत्नागिरी (अनिवार्य) 

8 | अधिक्षक अभियंता, (२७०११६४५) 
रत्नागिरी पाटबंधारे ४६ 
मंडळ, कुवारबांव- | 
रत्नागिरी अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 

एकूण २११ ३८ 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळातर्गत कार्यालयातील 
आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना, ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३८ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. २८/०२/२०२३ यापैकी जे 
अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे 
व्यपगत झालेली नसतील. 
3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / पदामधील 
वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१८/०८/२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२१००७१२१४०२०२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
AM 


PRADNYA SHYAM wésee 


IN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
M E 5 र्न RA M IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES. 
DEPARTMENT 
Date: 2022.10.07 12:15:25 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व १ते ६ विवरणपत्रे 


Wa: १.महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- 32,32, 

४ .मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी; 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 

व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. तसेच HRMS प्रणालीवर सर्व 
कार्यालयाची पदे अद्यावत करुन, त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यात यावा. 

६. कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग,रत्नागिरी. 

७. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग,आंबडपाल. 

८. वित्त विभाग ( व्यय -१२/वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 

९.लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ” 
अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व मंडळाच्या 
अधिनस्त असलेल्या २ विभागीय कार्यालयांतील नि. अ. आस्थापनेवरील व रु. अ.आस्थापनेवरील पदे 


, ०१९.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी मुदतवाढ 


दाचा ae यत अस्थाय पां प्थाय मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
अ.क्र | कायालयाच नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील मुदतवाढ शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची | मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 

g र 3 ¥ ष्‌ 

g Mars 
अभियंता , 
रत्नागिरी पाटबंधारे ae क 
. ‘ U 
मंडळ कुबारबांब, | Usd aw १) 
रत्नागिरी 

२ कार्यकारी मागणी क्र.आय-३ 
ep ; मागणी क्र.आय- ता 
रत्नागिरी पाटबंधारे = : तनी न 

रत्नागिरी (सोबत विवरणपत्र २) | (सोबत विवरणपत्र ५) । ८०-सर्वसाधारण 
विभाग, रत्नागि 008, संचालन व प्रशासन, 

: =r क तोती बळ i ae 
sees : सिधदग | : ०४)(०२)अधाभषक STMT 
४. ७२ व) कोकण पाटबंधारे मंडळ 
पाटबंधारे विभाग, | (सोबत विवरणपत्र ३) । (सोबत विवरणपत्र ६) रत्नागिरी (अनिवार्य) | 
अबडपाल (२७०११६४५) 

४ । अधिक्षक 
अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे we 
मंडळ, कुवारबांव- 

कै (सोबत विवरणपत्र ४) 
रत्नागिरी 
अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 
एकूण २१९९ ३८ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM 2¢gi-munins anaes c-n 


MESHRAM 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2022.10.07 12:15:40 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. HATS -२०२२/(प्र.क्र.१५०/२०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 


कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 


नियत अस्थायी आस्थापना 


अ.क्र पदनाम गीबंधानुसार मंजूर | दि. ०१.०९.२०२२ 

पदे ते २८.०२.२०२३ 

साठी मुदतवाढ 

देण्यात आलेली 

अस्थायी पदे 

£ ? | ह. | ¥ 
१ धीक्षक अभियंता g १ 
२ | सहाय्यक अधीक्षक अभियंता १ g 
३ । क. अ. /शा.अ./स.अ.श्रे. २ ३ C= | 
¥ धीक्षक g १ 
५ | प्रमुख आरेखक १ १ 
& | सहा. आरेखष g g 
७ | प्रथम लिपीव g १ 
८ । वरिष्ठ लिपीव डू १ 
९ । कनिष्ठ लिपीव डु Fe 
१० घुलेखक उच्चश्रेणी g g 
१९१ | टंकलेखक 3 3 
१२ | संगणक १ १ 
१३ । वाहनचालक १ g 
१४ | नाईक १ १ 
१५ शिपाई 17111 | ३ a 
१६६ ।चौकोदारा 1 | g Foe 
एकूण २८ Rv 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RA D N YA 5 H YA M BN: CN's PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 
M E S H RA M MAHARASHTRA, te WATER RESOURCES 


DEPARTMENT 
Date: 2022.10.07 12:15:54 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-२ 


नियत अस्थायी आस्थापना 


कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग , रत्नागिरी 


अ.क्र पदनाम हीबंधानुसार मंजूर पदे दि.१.०९.२०२२ ते 
२८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
1 2 3 4 
Pe कार्यकारी अभियंता a अ ____110) a ae 
Q पकार्यकारी अभियंता en 1. ee 
3 कनिष्ठ अभियंता/ ४ a 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ विभा. लेखापाल Po Cs 
षु सहा. आरेख 1 प | Po 
& प्रथम लिपीक Po ro 
| 8 | वरिष्ठ लिपीक षु |. आं... | 
८ कनिष्ठ लिपीक ४ fe 
९ टंकलेखक 3 Fo 
foe ० भांडारपाल 1१ 
a १ | सहा.भांडारपाल 11 प 1. ee 
१२ । वाहनचालक शिका a ee 
93 Ise 11 | 1. | 1 ee 
१४ |शिपाई 1 प ण 
14 ।चौकिदारा  77एक्‍उ| Po Se 
१६ | वरिष्ठ द.कारकून Po a ae 
i ७ | दप्तर कारकून ३ ३ 
१८ आरेखक 1111 | a खँ. "| ae 
एकूण ३६ १३ 
PRADNYA SHYAM ५७७८ 
MESHRAM यण OU - WATER RESOURCES 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, नातूनगर 


अ.क्र पदनाम Naa TAR मंजूर पदे दि.१.०९.२०२२ ते 
२८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
॥. aed ? 3 8 
a उपविभागीय अभियंता a शिक आगा 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा शिंका | =| 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक a कि i aa 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
षु |अनुरखक 11 | शिव शा [ey == 
६ |टंकलेखक {| 4a {4a | 
| oo | वाहनचालक Pe a 
दप्तर कारकून २ २ 
(शिपाई | 2 2 
| do | ० ।चौकीदारा  777उश्‍क्‍7 | [11१ a ae 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, दापोली 
अ.क्र पदनाम Naa TAR मंजूर प दि.१.०९.२०२२ ते 
दे २८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
शि ? 3 8 
bt aera उपविभागीय अभियंता ee. eee शिका आ 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक हकक ता 11 oo 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ |अनुरेखक 11 || १ व| 
& टंकलेखक 111 | a ee a ee 
9 वाहनचालक शाक्य a _| 
८ स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
९ {Roe  1_|| २ 2 
| do | ० ।चौकीदारा  777श्‍क्‍उ7क्‍ | ee. ana शिकास 
एकूण १८ १८ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, कुवारबाव 


अ.क्र. पदनाम आकतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
| १_| ? 3 ¥ 
pa | उपविभागीय अभियंता ee ae Po 
२ | कनिष्ठ अभि./शाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठलिपिक a. | Po 
8 | कनिष्ठ लिपिक Q ('._) ही॑.__.| 
५ | अनुरेखक ae ee ee | 
६ |टंकलेखक tt 
| ७ | वाहनचालक Po Po 
८ _ | स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
९ [Rae  _7_1__| २ 2 
| qo | ० ।चौकीदारा  777_7_| a ee Po 
एकूण १८ 1१७ | 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, चिपळूण 
अ.क्र पदनाम गीबंधानुसार मंजूर | दि.१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
za ? 3 8 
| 4 उपविभागीय अभियंता an. Po 
२ | कनिष्ठ अभि./शाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक ee ee Po 
8 | कनिष्ठ लिपिक Q 2 
५ | अनुरेखक 1१ | १ | 
६ ।टंकलेखक 1 || १9 | 0 
७ । वाहनचालक 11 ae Po 
स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
शिपाई 1171 | २ 2 
| do | ० ।चौकीदारा  17क्‍7क्‍ | Po ek ct 
एकूण १८ १८ 
नियत अस्थाई आस्थापना पदांची १०३ ७९ 
एकूण बेरीज 
PRADNYA 5-४॥॥॥ Sot यायाय 
MESHRAM Sees 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन ज्ञापन क्र. मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१५०/२२ )/लाक्षेवि(आस्था), दि. ०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-३ 


कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 


अ.क्र. 'पदनाम कतीबंधानुसार मंजूर | दि.१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
? ? 3 x 
१ कार्यकारी अभियंता १ १ 
२ उपकार्यकारी अभियंता १ १ 
3 कनिष्ठ अभियंता/ डु डु 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
% विभा. लेखापाल १ १ 
ष्‌ आरेखक १ १ 
द सहा. आरेखक १ १ 
७ प्रथम लिपीव १ १ 
८ निम्न श्रेणी लघु लेखक १ १ 
९ वरिष्ठ लिपीव ण g 
१० कनिष्ठ लिपीक डु डु 
११ टंकलेखक 3 3 
RR भांडारपाल १ १ 
१३ संगणक १ १ 
शड सहा. भांडारपाल १ १ 
१५ | वाहनचालक १ १ 
१६ | नाईक g g 
१७ [Re 771 | ष्‌ ष्‌ 
१८ | चोकिदार १ १ 
'एकूण 3¥ 3¥ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग कणकवली 
अ.क्र. पदनाम कतीबंधानुस दि.९.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
मंजूर पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
? ? 11 ae x 
१ | उपविभागोय अभियंता १ १ 
२ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रे-२ १ १ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ १ 
४ । कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ । अनुरेखक १ १ 
६ | टंकलेखक १ १ 
७ । वाहनचालक १ १ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


८ | दप्तर कारकून २ २ 
९ शिपाई  17ए1_1__| प g २ २ 
१० । चोकोदार १ १ 
'एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग सांवतवाडी 
अ.क्र. 'पदनाम कतीबंधानुसार मंजूर दि.१९.०९.२०२२ ते 
पदे २८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आळेली अस्थायी पदे 

? ? 11 ह| x 

१ | उपविभागीय अभियंता १ १ 

२ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ १ a 

स.अ.श्रे-२ 

३ | वरिष्ठ लिपिक १ १ 

४ | कनिष्ठ लिपिक २ PF ls 

५ | अनुरेखक १ Fo 

६ | टंकलेखक १ १ 

७ | वाहनचालक १ १ 

८ | दप्तर कारकून २ २ 

९ । शिपाई २ Po 

१७ fume ssid g १ 

एकूण १३ Po 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे — सावंतवाडी 


अ.क्र 'पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार | दि.९.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२२ 
मंजूर पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 

? ? 3 x 
१ उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ १ १ 

स.अ.श्रे-२ 

३ वरिष्ठ लिपिक १ १ 
v कनिष्ठ लिपिक २ २ 
ष्‌ अनुरेखक १ १ 
द टंकलेखक १ १ 
७ दप्तर कारकून २ Po 
८ वाहनचालक १ १ 
९ शिपाई २ २ 
१७ «6 [asd g १ 
'एकूण १३ [1११ | 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा कोनाळकट्टा 


अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

१ क.अ./शा.अ. g श्‌ 
स्था.अ.सहा. g 
शिपाई es 
एकूण २ २ 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 


सासोली 
अ.क्र कका नांव कृतोबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

क.अ./शा.अ. १ १ 

R स्था.अ.सहा. g g 

3 शिपाई Po 

'एकूण २ २ 


कार्यालयाचे नावब:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा बांदा 


g क.अ./शा.अ. g १ 
2 स्था.अ.सहा. १ रि 
३ [tm | °° fF 6 | 

एकूण र : 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 


रोनापाल 
१ । क.अ./ शाअ. g g 
R स्था.अ.सहा. g g 
3 शिपाई 100 
एकूण Po Pk 
यत अस्थाई आस्थापना ७८ ७२ 
पदांची एकूण बेरीज 
PRADNYA SHYAM 10. 
M E 5 H RA M 0. दी OU = WATER RESOURCES, 


Date: 2022.10.07 12:16:39 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -४ 
कार्यालयाचे नाव:- रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरी 
अधिसंख्य पदांबाबतची माहिती 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. 'पदनाम , ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 

1 2 3 
g क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे.२ १५ 
२ स्थापत्य आभ. सहाय्यक १३ 
३ कालवा निरीक्षव g 
¥ शकि ae जणी दार R 
GQ a ae gu 

एकूण BE 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


? RAD N YA S H YAM BAG = PRAGA SHYAM MESHRAM, C 
MESHRAM Nera a ea 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.10.07 12:16:53 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र - ५ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 


दि. ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


अ. | कार्यालय पंवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नांव पैवानिवृत्ती 
क्र ara कार्यरत दिनांक 
१ २ 3 % ष्‌ द्‌ 
१. | पाटबंधारे मजूर ¥* श्री.भरत सखाराम मोरे २१/०५/२०२३ 
उपविभाग श्रो.अशोक तान a ३१/०५/२०२३ 
aes श्री.अंकूश शिवाजी बेलोसे, २१/०३/२०२४ 
श्री.गौतम हरिश्चद्र धोत्रे, २१/०५/२०२५ 
किता. | ge श्री. सुभाष धोंडू साळव॑ २०/०९/२०२२ 
एकुण(अ) ष्‌ 
२. | पाटबंधारे मजूर ७ श्रो. अनंत गंगाराम पवार २१/०३/२०२४ 
sill श्री. संतोष पांडुरंग शिंदे, २१/०५/२०३० 
श्री. महादेव धोंडू पारदळे ३१/७/२०२४ 
श्री. एकनाथ सिताराम शिगवण, ३१/०५/२०२५ 
श्री. दिलीप शांताराम सोनवडव २१/१०/२०२२ 
श्री. अशोक तुकाराम सुतार, २०/०४/२०२४ 
श्री चंद्रकांत सखाराम स २१/०५/२०२२ 
को १० श्री.अशोक केशव कदम ३१/१२/२०२६ 
श्री. सुनिल रामचंद्र गुरव २१/०८/२०२९ 
श्री. सुरेश श्रीपत साळुंखे २१/०५/२०२४ 
श्री. गंगाधर यशवंत नारकर, २०/०६/२०२७ 
श्री.दत्ताराम गंगाराम झ ३१/०५/२०२३ 
श्री. संजय आबाजी जाधव २१/०५/२०२६ 
श्री. बाबू धोंडू निर्मळ २१/०५/२०२५ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


८ | al. चंद्रकांत रामचंद्र शि ३१/०७/२०२३ 


९ | श्री. करिम अब्दुल रहेमान बावडेकर २१/०५/२०२४ 


१० | श्री. सिताराम तुकाराम रामाणे, २१/०५/२०२५ 
मदतनीस १ |१ | श्री. अंकुश कृष्णा बीर ३१/०५/२०२४ 
सफाई कमगार १ |१ | सुब्राव रामा अनंतपूरकर २१/०१/२०२५ 


ह |. ती, | se 
उपविभाग मजूर 


दां मजूर डू श्री. वि.ज.जाधव २१/०३/२०२६ 
श्री. पुंडलिक गोपाळ घ २१/११/२०२४ 
श्री. अनंत यशवंत AR २१/०५/२०२३ 
श्री. श्रोमंता सायबन्ना अव ३१/०७/२०२६ 

एकूण(क) ष्‌ 

एकूण एकंदर 

२९ 
(अ-ब--क) 


>) RA D N VA 5 H VA M ESHA d by PRADNYA SHYAM 


NN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 


M E 5 H RAM OF MAHARASHTRA, OU WATER 


SOURCES DEPART! 
Date: 2022.10.07 12:17:07 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१५०/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.०६.१०.२०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-६ 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 
दि. ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


अ.क्र । कार्यालयाचेना पंवर्ग पदनाम । पदसंख्या पदधारकाचे नांव पैबानिवृत्ती 
कार्यरत दिनांक 
१ २ 3 4 ष्‌ द 
१. । पाटबंधारे उपविभाग रा ३ श्री.चंद्रकांत नारायण पडबळ | ३१/०१/२०२८ 
कणकवली ३०/०४/२०२९ 
श्री. गणपत शंकर गवस ३१/०८/२०२३ 
मजूर १ | श्री.ज्ञानेश्वर बजरंग परब २१/०३/२०२० 
एकूण( अ) v 
२. | तिलारी पाटबंधारे | कारकून १ श्री .भगवान हरी केसरकर ३१.०१.२०२३ 
उपविभाग, चराठे- | मजूर १ श्रीचं Shit रामचंद्र घाटकर | ३१.१२.२०२२ 
सावंतवाडी 
एकूण(ब) २ 
३. | पाटबंधारे उपविभाग ला ३ श्री. प्रदिप रघुनाथ तोरस्कर ३१/०५/२०२२ 
सावंतवाडी श्री.अप्पा जयराम आंगणे २८/०२/२०२५ 
श्री.अनंत शिवराम घाडी ३०/०४/२०२८ 
एकूण (क) ३ 
एकूण ( अ--ब--क) ०९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM ॥४५५१७१ 


MESHRAM 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = WATER 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.10.07 12:17:22 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


